कुस्ती खेळाचा विकास यासाठी आर्थिक 
सहाय्य देण्याकरिता निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०१९/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.राक्रीधी १०९६/प्र.क्र.३३०/क्रीयुसे- २, 
दि.३१ जुले,१९९७. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.निविप्र ४०१९/प्र.क्र.३२/क्रीयुसे- २, 
दि.३० मार्च, २०१९ 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.७.२०१९ 
४. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.निविप्र ४०१९/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 
दि.२६ नोव्हेंबर, २०१९. 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.निविप्र ४०१९/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे-२, 
दि.२७ मार्च, २०२०. 
६. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.निधी वितरण/कुस्तीखेविआस/ 
२०२०-२१/का.६/६५७३, दि. २१ डिसेंबर, २०२० 
प्रस्तावना - 
कुस्ती कलेचा विकास व्हावा यासाठी कुस्तीगीरांना मानधन देण्याची योजना संदर्भ क्र. 
(9) येथील शासन निर्णयान्वये लागू केली आहे. सदर योजनेमध्ये दि. २१.१२.२०१२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० मध्ये 
रु.१२०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. सन २०१८-१९ मधील 
उर्वरित सहभागी कुस्तीगीरांना मानधन अदा करण्याकरिता रु. ३३.०८ लक्ष इतका निधी 
संदर्भ क्र. (४) येथील दि. २६ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला. 
तसेच सन २०१९-२० या वर्षातील प्राविण्यधारक व सहभागी कुस्तीगीरांना मानधन देण्यासाठी 
रु.१४९.०० लक्ष आवश्‍यक निधीपैकी रु. ८६.९२ लक्ष इतका निधी दि. २७ मार्च, २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला. सदर दोन्ही निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र आयुक्‍त, 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने सादर केले आहे. 


सदर योजनेसाठी सन २०२०-२१ मध्ये रु.१५९.९९ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. सदर तरतूदीमधून, सन २०१९-२० वर्षातील उर्वरित प्राविण्य प्राप्त व 
सहभागी कुस्तीगीरांना मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये कुस्ती खेळांचा विकास करण्याकरिता आर्थिक सहाय्य या 
योजनेसाठी रु.१५९.९९ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी vo टक्के म्हणजेच 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१९/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे -२ 


रु.६३.९९ लक्ष (रुपये त्र्योसष्ट लाख AAA हजार फक्‍त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास 
वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उर्वरित 
प्राविण्य प्रात व सहभागी कुस्तीगीरांना मानधन अदा करण्याकरिता आवशयक 
रु.६२,९८,४००/- (रुपये बासष्ट लाख अठयाण्णव हजार चारशे फक्त) इतका रक्‍कम वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- 
१०४ क्रीडा व खेळ (०८) खेळ व खेळाडूंना सहाय्य (०८) (०१) कुस्ती खेळाचा विकास यासाठी 
आर्थिक सहाय्य (कार्यक्रम) (२२०४ १६४९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे 
अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. 

|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. 
ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक 
खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेश/नियम/ शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, 

क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक, 

अ. क्र. ५, नियम क्र. ३९ (ब) (२) नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकार अन्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौ.सं.क्र.9२/२०२१/व्यय५, 
दि. १९ जानेवारी, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१७१३२३३०२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar Nanal mn 


Date: 2021.02.11 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१९/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे -२ 


२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०)निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


